महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०३१८/प्र.क्र.१४६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १७ मे २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील टिळक नगर पोलीस ठाणे 
येथील विद्युतविषयक दुरुस्तीचे विवक्षित काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 

संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 


विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 93/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१३)/शा.६१/१८, दिनांक ०५.०३.२०१८. 


ज्ञापन.- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी टिळक नगर पोळीस ठाणे येथील विद्युतविषयक 
दुरुस्तीचे पुढील काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला 
आहे:- 


कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(4) (2) 


“Providing renovation to electrical installation in 12 cabins and | रु.७,८१,३१३/- 
eight quarters at Tilaknagar Police Station, Building No. 117.” 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, मुलुंड विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) उपविभाग, यांनी 
सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.७,८१,३१३/- इतक्या खर्चाचे अंदाज 
सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, 
यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. "उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.७,८९,४६२/- असे सुधारित केळे आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती 
दिली आहे. 
४. त्या अनुसार, टिळक नगर पोलीस ठाणे येथील विद्युतविषयक दुरुस्तीचे, परिच्छेद १ 
मधील तक्त्यातील स्तंभ (9) मध्ये नमूद केलेले, काम करण्यासाठी रु.७,८९,४६२/- इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये 
२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह-आयुक्‍्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 
आव्यक आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१८/प्र.क्र.१४६/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७५/इमा-२, 
दिनांक ०२.०४.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५१८१५२०३१२७२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


: Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Wa p Nn | O p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff7 7ef0e333eb3ad582f9b876d443 


B 0 [ ५ e b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.05.18 15:18:41 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत (सार्वजनिक बांधकाय 'विथाण उुंबई 
(सार्वजनिक NIBH विशय FAFA, यांनी फुधारलेल्या Abstract” च्याप्रतीसहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


